महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-१०१७/प्र.क्र.५२४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक : ३१ मार्च २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील एकूण ५९ 
इमारतींची संरचनात्मक लेखापरीक्षा (Structural 4८८०७ करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ  :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(४/शा.२४०/२०१७, दिनांक *.०७.२०१७. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने एकूण ५९ इमारतींची संरचनात्मक 
लेखापरीक्षा (Structural 4८८७ करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, उत्तर (सार्वजनिक बांधकाम) उपविभाग, 
मुंबई, यांनी रु.१,०१,८०,४१३/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.१,१४,०२,०६२/- असे सुधारळे आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 
४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील एकूण ५९ 
इमारतींची संरचनात्मक लेखापरीक्षा (Structural 4८८७ करण्यासाठी रु.१,१४,०२,०६२/- 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 

१) लेखापरीक्षा (Structural 4८८७ करण्याचे दर (रु.७४.४२ प्रति चौ.मी.) हे अधीक्षक 

अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई, यांनी तपासावे. 
२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(02) शहर पोलीस, (02)(09) शहर WARRANT (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७३९/इमा-२, 
दिनांक २३.१०.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-१०१७/प्र.क्र.५२४/पोल-७ 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०१९१८५४५३६३२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swapnil अया, 
Gopal Borse = 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाम विशय 
यंत्रालय यांनी एुधारलेल्या खर्चाच्या अंदाजांसहा. 
२) उपविभागीय अभियंता, उत्तर (सार्वजनिक बांधकाम) उपविभाग, मुंबई (सार्वजनिक 
बांधकाय विभाग HATHA, यांनी फुधारलेल्या खर्चाच्या अंदाजांसहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


